कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना शाखा अभियंता 
(स्थापत्य) म्हणून दर्जोन्नती देण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र. शाअद २०२१/प्र.क्र.१०९/आस्था-१, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दि. २३ जून, २०२२. 


वाचा - 9) शासन निर्णय, पाटबंधारे विभाग, क्र. सीडीएस १५८२/१५८/(२१५) / आ-१०, दि. १६.०४.१९८४, 
2) शासन अधिसूचना, पाटबंधारे विभाग, क्र. एमएससी / १०८४ /६१ /आ (सं.नि.), दि.१६.०६.९७, 
३) शासन अधिसूचना क्र. एमएससी १०१५/प्र.क्र.६२/१५/आ (सं.नि.), दि.२५.०४.२०१८ 
४) शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र.एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/ कार्या.१२, दि.०१.०८.२०१९ 
५) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक- संकीर्ण २०१९/ प्र. क्र. २८८/ सेवा-३, 
दि.२७.११.२०१९ 
६) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. शाअद २०२१/प्र.क्र.१०९/आस्था-१, 
दि. ३०.०३.२०२२ 


शासन निर्णय- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, मुंबई, नांदेड, कोकण व 
राष्ट्रीय महामार्ग, कोकणभवन, नवी मुंबई यांच्या अधिनस्त कार्यरत असलेल्या एकूण १२ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 
यांना यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “क” मधील स्तंभ क्र. ६ मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून शाखा 
अभियंता (स्थापत्य) म्हणून दर्जोन्नती देण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये शाखा अभियंता म्हणून दर्जोत्नरती देण्यात आलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांच्या 
वेतननिश्चितीबाबत शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक- संकीर्ण२०१९/ प्र. क्र. २८८/ सेवा-३, 
दि.२७.११.२०१९ मधील तरतूदींनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


3. सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून 
त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२०६२३१६२३२३५९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by SATISH KASHINATH HADPE 
DN: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SATISH iS : 
KASHINATH HADPE एप ou= Pusu work 


Date: 2022.06.23 16:26:51 +05'30' 


सहपत्र - परिशिष्ट “क” (सतिश का.हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद,नांदेड, मुंबई, कोकण व 
राष्ट्रीय महामार्ग, कोकणभवन, नवी मुंबई. 
२. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर, सातारा, अहमदनगर, जळगांव, नांदेड, लातुर, 
व राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, कोकण भवन नवी मुंबई. 
३. सर्व संबंधित कनिष्ठ अभियंता व्दारा - संबंधित अधीक्षक अभियंता. 
४. कार्यासन अधिकारी, सेवा-३, सेवा ६ व आस्था-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रत संग्रहार्थ-कार्या-आस्था-१ 


c 
es 


शासन निर्णय- शाअद २०२२/ प्र.क्र.१०९ /आस्था-१, दि. 23 जून, २०२२ सोबतचे 
परिशिष्ट "क" 


अ.क्र. | कनिष्ठ अभियंत्याचे नाव, जन्मदिनांक | कार्यालयाचे नाव शैक्षणिक अर्हता कनिष्ठ अभियंता | शाखा अभियंता दर्जा 
पदावरील देय दिनांक 
नेमणूकीचा दिनांक 


द 
श्री आकाशा रामराव राठोड नांदेड डी.सी.ई.वबी. ई. २०.०६.२०१५ ०१.०४.२०२१ 
(सिव्हील) 


da मागवत वानखेडे 
Bd सवता रामकरण सांगळे नः तसला 


A 


4 


ie श्रीमती राखी लक्ष्मण जाधव पुणे डी. सी.ई. व बी.ई १९.०६.२०१५ ०१.०४.२०२१ 
सिव्हील 


रामकरण , ) 
नवता Ga TTS मड aS 


= ie 
१4५ 
र =e = 09. 08, 


=] 
र 


